बार्नी नावाचा कुत्रा 


लेखिका: जीन बेथेल 


चित्रे व सजावट: रूथ वुड 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


बार्नी नावाचा कुत्रा 


लेखिका: जीन बेथेत्र 


चित्रेव सजावट: रूथ वुड 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


पाळीव 
७ प्राण्यांचे दुकान 
१ 


काय, कसं काय? 
माझं नाव बार्नी बीगल. 


मी बीगल जातीचा कुत्रा आहे. 


प्राण्यांच्या दुकानात १ 


मी एका पाळीव ं 


आणि हे आहेत माझे मित्र. 


आम्ही सगळे मिळून इथे मजेत राहतो. . 


आता एक मुलगा इकडे येतो आहे. 


तो माझ्यासाठी येतो आहे का? 


बघूया. 
९९ 


मला आमचं हे दुकान आवडतं. 


पण मला इथे कायम रहायचं नाही. 
मला एका घरात 


एका मुलाबरोबर राहायचं आहे. 


मी योग्य मुलाची वाट पाहतोय. 


तो लवकर आला तर बरं होईल. 


नाही. 


त्याला एक बॉक्सर जातीचा कुत्राहवा आहे. 


त्याच्याकडे पाहूनच कळतंय. 


तो बॉक्सरचे पैसे देतोय. 
आणि आता तो बॉक्सरला घेऊन घरी निघाला आहे. 
ते किती खुश दिसतात. 


अच्छा, बॉक्सर! 


कोणीतरी इकडेच येतंय! 
हा मुलगा माझ्यासाठी येतोय का? 

च्ज्स्ये 
असेल तर किती बरं होईल. 


( > सोल्जर. 
00%. 2 >... 9 र 
५९ न्क््ट> रर - शो ४ 


21 
) 


मला नेणारा मुलगा कधी बरं येईल? 


नाही, ही तर एक मुलगी आहे. 
तिला पुडल जातीचा कुत्रा आवडत असेल. 


तिच्याकडे पाहूनच कळतंय. 


ती मुलगी आता पुडतचे पैसे देतेय. 
आता ती पुडलला घेऊन 

घरी निघाली आहे. 

ते दोघे किती आनंदात दिसतात. 


बाय, बाय, पुडल ! 


आता माझा मुलगा कधी बरं येईल? 


आता कोणीतरी इकडे येतंय. 


हा माझ्यासाठी असेल का? 


हा एक मोठा माणूस आहे. हो, त्याला शीपडॉग जातीचा कुत्रा हवा असणार. 


मला वाटतं, त्याला कोणता कुत्रा हवा आहे ते मला कोणालाही ते सहज समजेल्र. 
माहित आहे. 


| 


तो आता त्याच्या कुत्र्याचे पैसे देतोय. 
आता ते घरी निघाले आहेत. 
ते खुशीत दिसतात. 


अच्छा, बाय, शीपडॉग! 


आता मला न्यायतल्रा कोणीतरी केव्हा 
येईल? 


रोज किती तरी मुले आणि मुली 


या पाळीव प्राण्यांच्या दुकानात येत असतात. 


तात्राह्ा 
[परया 


गृ(]पीर 


रोज ही मुले आणि मुली 
आपल्या कुत्र्यांना घेऊन घरी जात असतात. 


ते सगळे किती खुशीत दिसतात! 


चट 
> 
॥ 


/॥/ ही, 


1 


//// 


पण मला नेणारा माझा 
मित्र कुठे आहे? 


तो कुठे बरं असेल? 


आज या दुकानात 
आम्ही दोघेच राहिलो आहोत. 
मी, बार्नी बीगल, 


आणि माझा ठिपकेवाला मित्र. 


आम्ही अजून वाट पाहत आहोत. 


आता कुणीतरी इकडेच येतंय. 


एक मुलगा आला आहे. 


*, 
काया -ण्ञ टि र य 
>... */ र्ट [ 
क कह र 1, 


€>-- -७.-->-<<- 0 


स्प नरर 


हाँ 


नाही. तो 'स्पॉट' नावाच्या 


कदाचित, कदाचित, ठिपके वाल्या कुत्र्यासाठी आला आहे. 


तो माझ्यासाठीच आला असेल का? ते पाहूनच समजतंय! 


त्याने आता पैसे दिले. 

तो आता आपल्याबरोबर 
स्पॉटला घरी घेऊन निघाला आहे. 
ते किती खुश दिसतात. 


बाय, स्पॉट, बाय बाय! 


आता कुणीतरी इकडे येतंय! 


एक मुलगाच आहे. 


कदाचित... अखेर... 


आता माझे सगळे मित्र गेले आहेत. 
मी अगदी एकटाच आहे. 
इथे एकटं राहण्यात काहीच मजा नाही. 


मला न्यायला कुणी आलं तर किती बरं होईल. या 


_॥॥ 


नाही. तो माझा मित्र नाही. 


जाबघू! 
९९ 


मल्रा सोड आता. 


बस झालं. 


॥ 


या मुलाला मी हवा आहे. 


पण मला त्याच्याकडे जायचं नाही. 


त्याला मला घरी न्यायचं आहे. 


पण मी त्याच्याबरोबर जाणार नाही. 


आता बघ! 


हा मुलगा वेडाच आहे. 


पण आता मी खुश आहे. 


तो निघून गेलेला पाहून मला बरं वाटलं. 


पण मला इथे एकट्याला राहायला आवडत नाही. 


माझा मित्र मला न्यायला येण्याची मी वाट पाहतोय. 


आता खूप उशीर झाला आहे. 


दुकानदाराला आता घरी जायचं आहे. कोणीतरी इकडे येतंय. 
मग रात्री मी एकटाच असेन. पण मला तिकडे पहायचं नाही आहे. 


माझा मित्र कधीच येणार नाही का... कदाचित, कदाचित, कदाचित... 


तू आलेला पाहून मला किती बरं वाटलं! 


मी तुझी किती वाट पाहत होतो! 


एक मुलगा आला आहे. 


हो तो माझ्यासाठीच आला आहे! 


कुणालाही ते पाहूनच समजेल. 


आता त्याला माझ्यासाठी पैसे दूयायचे आहेत. 


मग तो मला घरी घेऊन जाईल. 


चल, जाऊया! चल जाऊया! 


चलना! चल! 


आपण घरी का जात नाही? 


दुकानदार पैशांकडे पाहतो आहे. 


आता माझा मित्र दु:खी झाला आहे. 


“तुला आणखी पैसे द्यावे लागतील,” “पण माझ्याकडे फक्त एवढेच पैसे आहेत,” 


तो माझ्या मित्राला म्हणाला. तो हळूच म्हणाला. 


६) 


0 


तो माझी किंमत देऊ शकत नाही. प्लीज?” माझा मित्र म्हणाला. 


म्हणजे मला तो घरी घेऊन जाणार नाही! “हा तर लहानसाच आहे.” 


दुकानदाराने माझ्याकडे पाहिलं. 


मग मुलाकडे पाहिलं. 


आणि तो विचार करू लागला. 


मग तो हसला आणि म्हणाला, 


हो, खरं आहे, बार्नी लहानसाच कुत्रा आहे. 
आणि घरी जाण्यापूर्वी 


मला त्याला विकायचे आहे. 


चालेल, तू त्याला घेऊन जा.” 


हुरे! हु! “चल, बार्नी, आपण घरी जाऊया,” 


अखेर मला माझा मित्र भेटला! माझा मित्र म्हणाला. 


बाय, बाय, दुकान! 
बाय, बाय, दुकानदार. 


मी आता माझ्या मित्राबरोबर घरी चाललो आहे! 


समाप्त 


मला वाटतं की प्रत्येक कुत्र्याला 


एक मित्र असावा. 


नाही का? 


